श्री. अभिजीत सुधीर मांजरे, मोटार वाहन 
निरीक्षक यांना शासन सेवेत पुन:स्थापित 
केल्यानंतर पदस्थापना देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह (परिवहन) विभाग 
आदेशा क्रमांक: एमव्हीडी-०३२३/प्र.क्र.१०५/परि-३ 
२ रा मजला,मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०२ जुलै, २०२४. 


वाचा : 9) गृह विभाग, शासन आदेशा क्रमांक : एमव्हीडी-०३२३/प्र.क्र.१०५/परि-३, 
दि. ०९.०५.२०२३. 
२) शासन ज्ञापन क्रमांक एमव्हीडी-०७२३/प्र.क्र.१९८/परि-३, 
fe. 2002 2022: 
आदेश 

श्री. अभिजीत मांजरे, मोटार वाहन निरीक्षक, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, नागपूर (ग्रामीण) 
यांनी सीमा तपासणी नाका, कांद्री(मनसर), नागपूर येथे कार्यरत असताना खाजगी व्यक्तीकडून 
लाच स्विकारल्याच्या अनुषंगाने त्यांच्याविरुध्द पोलीस eam, रामटेक, नागपूर(ग्रामीण) येथे 
दिनांक ०९.०२.२०२३ रोजी अपराध क्र.५४/२०२३ कलम WS, १२ भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम 
१९८८ (सुधारणा) सन २०१८ अन्वये गुन्हा दाखल असल्याने त्यांना दि. ०९.०५.२०२३ रोजीच्या 
आदेशान्वये निलंबित करण्यात आले आहे होते; 


आणि ज्याअर्थी, श्री. अभिजीत मांजरे (निलंबित), मोटार वाहन निरीक्षक यांच्याविरुध्द 
शासन ज्ञापन दि.२८.०८.२०२३ अन्वये विभागीय चौकशी सुरु करण्यात आली आहे; 


आणि ज्याअर्थी, श्री. अभिजीत मांजरे, (निलंबित) मोटार वाहन निरीक्षक यांच्या 
निलंबनाचा आढावा सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक १४.१०.२०११ व झासन निर्णय 
दिनांक ०९.०७.२०१९ मधील तरतुदीनुसार अपर मुख्य सचिव (परिवहन) यांच्या 
अध्यक्षतेखालील समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार श्री. अभिजीत मांजरे, (निलंबित), मोटार 
वाहन निरीक्षक यांना शासन सेवेत पुनःस्थापित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे ; 


त्याअर्थी, श्री. अभिजीत मांजरे, निलंबित मोटार वाहन निरीक्षक यांना या आदेशान्वये 
शासन सेवेत पुनःस्थापित करण्यात येत असून त्यांना उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, 
कल्याण येथे अकार्यकारी स्वरुपाची कामे असलेल्या रिक्‍त पदावर पदस्थापना देण्यात येत 
आहे. 


शासन आदेडा क्रमांकः एमव्हीडी-०३२३/प्र.क्र.१०५/परि-३ 


सदर शासन sear महाराष्ट्र शासनाच्या ७""५/.॥६॥१9॥॥.9०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७०२१८०७०५०६२९ 
असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


JAYSEN JAYPRAKASH - 
INGOLE i 


(जयसेन इंगोले) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत : माहिती व आवश्‍यक त्या कार्यवाहीकरीता अग्रेषित- 


१) परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई (जादा प्रतींसह) 
त्यांना विनंती करण्यात येते की, सदर आदेशाची एक प्रत श्री. अभिजीत मांजरे, 

मोटार वाहन निरीक्षक, यांचेवर त्वरीत बजावून दुसऱ्या प्रतीवर त्यांची दिनांकासहित 
पोच घेऊन स्वाक्षरीत प्रत शासनास तात्काळ पाठवावी. 

२) महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

३) जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे. 

४) उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, कल्याण. 

५) श्री. अभिजीत मांजरे, मोटार वाहन निरीक्षक (परिवहन आयुक्त यांच्यामार्फत) 

६) निवडनस्ती, परि-३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


